प्रजासत्ताक दिन व पंतप्रधान रॅलीमध्ये 
सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रीय छात्र सेनेतील 
छात्रांच्या शिबीर प्रशिक्षणाकरीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राछासे-२६२३/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 

दि. १७ एप्रिल, २०१५ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिळ, २०२३ 

3) HIST व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/आरडीसी/२०२३-२४/का-५/३५९२, 
दि. १३ ऑक्टोबर, 2023. 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२३/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-३, 
दि. २७ ऑक्टोबर, २०२३. 

५) क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. राछासे/निधी मागणी/२०२३-२४/का-५/४२७५, 
दि. ०७ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

सन १९४८-४९ मध्ये शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व रचना 
करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा-१९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. 

त्यानुसार दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्याने राजपथ, नवी दिल्ली येथील पथसंचलनात राष्ट्रीय छात्र 
सेनेचे पथक सहभागी होत असते. पथसंचलनात सहभागी होण्याकरीता ३८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र 
सेना, सोलापूर यांनी दि. २७ डिसेंबर ते दि. ३० जानेवारी, २०२४ या कालावधीत प्रथम प्रशिक्षण/शिबिरांचे 
आयोजन केले आहे. त्याकरीता रू. १,३६,५९,६५८/- इतका निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यापैकी सदर 
शिबीर/प्रशिक्षणाकरीता रू. २५.०० लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र. (४ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आला असून उर्वरित रू. १,११,५९,६५८/- ( अक्षरी रूपये एक कोटी अकरा लक्ष एकोणसाठ हजार सहाशे 
अठ्ठावण फक्त.) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्य विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजपथ, नवी दिल्ली येथील पथसंचलनात राष्ट्रीय छात्र सेनेचे पथक 
सहभागी होत असते. पथसंचलनात सहभागी होण्याकरीता ३८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, 
सोलापूर यांनी दि. २७ डिसेंबर ते दि. ३० जानेवारी, २०२४ या कालावधीत प्रथम प्रशिक्षण/शिबिरांचे आयोजन 
करण्यात आले असून सदर शिबीर/प्रशिक्षणाकरीता रू. २५.०० लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र. (४) येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला असून उर्वरित रू. १,११,५९,६५८/- (अक्षरी रूपये एक कोटी अकरा लक्ष 
एकोणसाठ हजार सहाशे अठ्ठावण फक्त.) इतका निधी खालील तक्त्यात नमूद बाबींकरीता वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-३ 


Sr. Details Total Amount | Released Amount to 
No Amount be 
Released 
1 2 3 4 5 
1. Rail/ Bus Fare, TJRA/RJDA,TA/DA Civ Staff, | 16,50,000/- 16,50,000/- Pood 
NIAP, POL, Bus for Sight Seeing 
2. Rank Pay 76,548/- ‘Oo | 76,548/- 
3. Messing 6,56,250/- 6,56,250/- 10 
4. Incidental 76,860/- 10 76,860/- 
5. Incentives to Cadets 7,50,000/- 10 7,50,000/- 
| 6. | Line Area 10,00,000/- 10_____| 10,00,000/- 
pe Flage Area 7,00,000/- 10 7,00,000/- 
| 8. | . Mufti Clothing/Kitting 62,00,000/- 10 62,00,000/- 
aa Expdr on Dte Reps for visit to RDC for 1,00,000/- 0 | 1,00,000/- 
Preparation 
10. Cultural Programme, Furniture & Speakers 8,00,000/- 10 8,00,000/- 
11. Stationery and Printing of cadet Documents 3,00,000/- 10 3,00,000/- 
12. Misc Expenditure 5,00,000/- 1,93,750 3,06,250 
13. Coaches/Psychologist / Counselors 5,50,000/- 10 5,50,000/- 
14. Media and Publicity 2,00,000/- 10 2,00,000/- 
15. Hygiene and Habitability 1,00,000/- lOt—=*Y 1,00,000/- 
Total 1,36,59,658/- 25,00,000 1,11,59,658 


२. सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-३, २२२४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यासाठी युवक कल्याण 
कार्यक्रम (09)(09) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर -२१ पुरवठा व सामुग्री (२२०४-००१६) या लेखाशिर्षाखाळी सन 
२०२३-२४ करीता असलेल्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर 
करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्रमांक (१) येथील शासन निर्णयासोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, 
१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. क्र. ४ परि. क्र. २७ QS) नुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदरशझासननिर्णय, सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यांत आलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त निधी 
खर्च होणार नाही या अटीच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१२११/२०२३/व्यय-५, दि. ०३/०१/२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प्‌. यासाठी समादेशक अधिकारी, ३८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सोलापूर यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी व संबंधित गटप्रमुख, गट मुख्यालय यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०५१६३४३५२८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAILA BABAN YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a022aa350b02721b783553b5f04e9a637bb746c09F7ca3701 


d55e5feb1b5b141, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=01B315F80D517C9B1A6601 1D10F7F68624DB9044C9 
8A741CFDOA1AEF8S5A9F7 14, cn=SHAILA BABAN YADAV 


Date: 2024.01.05 16:33:45 +05'30' 


(शैला ब. यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२३/प्र.क्र.२०३/क्रीयुसे-३ 


३) अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र , मुंबई 

५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

६) समादेहक अधिकारी, ३८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सोलापूर 
७) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

qo) अवर सचिव,वित्त विभाग ( व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई 

११) अवर सचिव (अर्थसंकल्प ), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


